गोसीखुर्द प्रकल्पग्नस्तांना पुनर्वसन पॅकेजच्या शीघ्र वाटप, 
सर्वेक्षण व अंमलबजावणीसाठी स्थापित विशेष कक्षांतर्गत 
पुनर्वसन आस्थापनेवरील निर्माण करण्यात आलेल्या ६४ 
पदांना दि.१.९.२०२१ पासून दिनांक २८.२.२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आरपीए-२०१७/प्र.क्र.१०२/र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १५ सप्टेंबर, २०२१ 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग क्रमांक: आरपीए-१२१०/प्र.क्र.६९/र-१, 
दि.१८.६.२०१३ 
२) शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग क्रमांक: आरपीए-२०१७/प्र.क्र.१०२/र-१, 
दि.४.३.२०२१ 
३) शासन निर्णय,वित्त विभाग क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क, 
दि.१०.८.२०२१ 
४) विभागीय आयुक्त,कार्यालय,नागपूर यांचे पत्र क्र. गोप्रविक/पदांना मुदतवाढ/कावि-११०/२१, 
दि.२६.८.२०२१ 


शासन निर्णय: - 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पबाधितांना मंजूर विशोष आर्थिक पॅकेजचे शीघ्र वाटप, सर्वेक्षण व 


अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष कक्षांतर्गत पुनर्वसन आस्थापनेवरील निर्माण करण्यात आलेल्या 
गोसीखुर्द विशोष कक्षातील एकूण ६४ पदांना शासन निर्णय दि. ४.३.२०२१ अन्वये दि.१.३.२०२१ ते ३१.८.२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

२. गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी घोषित विशेष आर्थिक पॅकेज अंतर्गत अनुदान वाटप व पुनर्वसनाचे काम नागपूर व भंडारा 
जिल्हयात सुरु असून पॅकेज वाटप व पुनर्वसनाचे काम अदयाप शिल्लक आहे. सदर शिल्लक राहिलेले काम पूर्ण करण्यासाठी 
गोसीखुर्द विशेष कक्षातील पुढील TRA नमूद केलेल्या एकूण ६४ पदांना दिनांक १.९.२०२१ ते दि.२८.२.२०२२ पर्यंत 


(६ महिने) मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | कार्यालय पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
विभागीय आयुक्त स्तरीय कर्मचारीवृंध्द 

a विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर उप आयुक्त गोसीखुर्द एस-२५ (७८८००-२०९२००) शि 
(अप्पर जिल्हाधिकारी श्रेणी) 
नगररचनाकार एस-२० (रु.५६१००-१७७५००) pa 
कनिष्ठ अभियंता एस-१४ (रु.३८६००-१२२८००) pa 
लेखापाल एस-१३ (रु.३५४००-११२४०० pa 
अव्वल कारकून एस-१२ (रु.३२०००-१०१६००) Pe. = | 
ग्रामसेवक कंत्राटी पध्दतीने [ee 
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कंत्राटी पध्दतीने २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०१७/प्र.क्र.१०२/र-१ 


शिपाई कंत्राटी पध्दतीने २ 
एकूण pa | 
जिल्हास्तरीय कर्मचारीवृंद 
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नागपूर उपजिल्हाधिकारी(गोसीखुद॑) एस-२० (५६१००-१७७५००) Pa 
नायब तहसिलदार एस-१४ (३८६००-१२२८००) pa 
अव्वल कारकून एस-१२ (३२०००-१०१६००) ४ 
लेखापाल एस-१३ (३५४००-११२४००) ३ 
कनिष्ठ लिपिक एस-६ (१९९००-६३२००) २ 
मंडळ अधिकारी (प्रतिनियुक्तीने) एस १२ (३२०००-१०१६००) ३ 
ग्रामसेवक (प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध | कंत्राटी पध्दतीने गि 
नसल्यास कंत्राटी) 
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (कंत्राटी) कंत्राटी पध्दतीने षु 
शिपाई (प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध | कंत्राटी पध्दतीने षु 
नसल्यास कंत्राटी) 
एकूण २५ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय,भंडारा उपजिल्हाधिकारी (गोसीखुद॑) एस-२० (५६१००-१७७५००) pa 
लेखाधिकारी एस-१५ (४१८००-१३२३००) ही. _ | 
नायब तहसिलदार एस-१४ (३८६००-१२२८००) pa 
अव्वल कारकून एस-१२ (३२०००-१०१६००) ४ 
लेखापाल एस-१३ (३५४००-११२४००) ३ 
कनिष्ठ लिपिक एस-६ (१९९००-६३२००) 8 
मंडळ अधिकारी (प्रतिनियुक्तीने) एस १२ (३२०००-१०१६००) [४ | 
ग्रामसेवक (प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध | एस -८(२५५००-८११००) णं 
नसल्यास कंत्राटी) 
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (कंत्राटी | कंत्राटी पध्दतीने 8 
पध्दतीने) 
शिपाई (प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध | कंत्राटी पध्दतीने & 
नसल्यास कंत्राटी) 
एकूण २९ 
एकूण (१--२--३) ६४ 


३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय दि.१८.६.२०१३ नुसार गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी मंजूर केलेल्या रु. ११९९.६० 
कोटी विशेष आर्थिक पॅकेज मधून प्रशासकीय खर्चाकरीता रु. २३.५२ कोटी खर्च करण्याची मर्यादा ठरवून दिलेली आहे. 
त्यातून उपरोक्त ६४ पदांवरील वेतन व भत्याचा खर्च भागविण्यात यावा. 


४. गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे बाधितांच्या पुनर्वसन कार्यक्रमावर होणाऱ्या खर्चाची विभागणी संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी 
गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांशी विचारविनियम करुन सन २०२१-२२ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
4, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क,दिनांक १० 


ऑगस्ट,२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केळेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०१७/प्र.क्र.१०२/र-१ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९१५१२१४०९३७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
P rasanna k umar 


45005a14b2f34d, 


a शर 
Sadananda Thakur पाळ 


2021.09.15 12:15:50 +05'30 


(प्र.स. ठाकूर) 
कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
१) महालेखापाल 9/2 ,(लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
२) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर 
३) उपआयुक्त (गोसीखुर्द) विशेष कक्ष, विभागीय आयुकत कार्यालय,नागपूर 
४) जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन संचालक, नागपूर/भंडारा 
५) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
६) मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/भंडारा 
८) कक्ष अधिकारी (आ.पु.क.), वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
९) निवडनस्ती र-१ कार्यासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


